सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २२/०४/२०२२ 


वाचा :- १. शासन परि., सार्वजनिक बांधकाम विभाग., क्र.- ज्येष्ठता- २०११/ ८६/आस्थापना-१, दि. ०९.०४.२०१२. 
२. शासन परि., सार्वजनिक बांधकाम विभाग.., क्र.- ज्येष्ठता- २०१२/ प्र.क्र.४१/आस्थापना-१, दि. ३०.०१.२०१४. 
३. शासन परि., सार्वजनिक बांधकाम विभाग. , क्र.- ज्येष्ठता- २०१२/ प्र.क्र.४१/आस्थापना-१, दि. १८.०४.२०१५. 
४. शासन परि., सार्वजनिक बांधकाम विभाग., क्र.- ज्येष्ठता- २०२०/ प्र.क्र.१०/आस्था-१, दि. २१.०७.२०२०. 
५. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/बारा, दि.२१ जून, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 

संदर्भाधीन क्रमांक १ ते ४ येथील परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा वर्ग-१ Helles सहाय्यक 
कार्यकारी अभियंता संवर्गाच्या अंतिम ज्येष्ठता याद्या प्रसिध्द करण्यात आलेल्या आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक ५ 
येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ प्रसिध्द करण्यात आळेली आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ मधील तरतूदीस अनुसरुन सरळसेवेने नियुक्‍त झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा समावेश करुन सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 09.09.2022 
रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत 
आहे. 
३. सदरचे परिपत्रक सर्व प्रादेशिक व क्षेत्रिय कार्यालयांनी त्यांच्या अधीनस्त “परिशिष्ट-अ” मधील 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांच्या तात्काळ निदर्शनास आणावे, तसे कळविल्याबाबत त्यांची स्वाक्षरी 
घेतलेली प्रत स्वत:च्या अभिळेख्यात जतन करुन ठेवावी. 
8. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांनी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, गट-अ मधील पदांच्या 
नेमणुकीसाठी २०१७ मध्ये घेतलेल्या स्पर्धात्मक परीक्षेच्या निकालानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत 
नेमणुक झालेल्या उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी अद्याप संपुष्टात आलेला नसल्याने त्यांचा नावाचा 
समावेश सदर ज्येष्ठतायादीमध्ये करण्यात आलेला नाही. 
५. सदर ज्येष्ठता यादीत अंतभूर्त केलेल्या सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांच्या तपशीलामध्ये जसे नाव, 
जन्म दिनांक, नियुक्‍ती दिनांक, जात प्रवर्ग व ज्येष्ठतेचे स्थान इत्यादी बाबत काही चुका /त्रुटी आढळल्यास, 
त्या हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आव्यक त्या योग्य 
पुराव्यासह ई-मेल Ee (doestl.pwd@maharashtra.gov.in) / रजिस्टर्ड पोस्टाद्वारे / स्पीड पोस्टाद्वारे / हस्त 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.१११ /आस्था-१ 


बटवड्याद्वारे आपली निवेदने / हरकती / सूचना शासनाच्या निर्दशनास आणाव्यात. विहीत वेळेत लेखी 
स्वरुपात चुका/त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास न आणल्यास, त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाही, असे समजून 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अंतिम 
करण्यात येईल. 

&. सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०४२२१२४६३४३९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
अ DN: CN = SATISH KASHINATH HADPE, C = IN, S 
सोबत :- “परिशिष्ट-अ* टस निव वाद 
DEPARTMENT |. 


Date: 2022.04.22 12:48:09 +05'30' 
(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 

सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व अधीक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 

अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५) आस्थापना-३ / सेवा-१/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६) निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १११/आस्था-१, दिनांक २२/०४/२०२२ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक yet  । नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(ब) नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील = | (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 

ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 

क्रमांक दिनांक वर्ष) 


विण er ण लता er माल्ट a ee 


विशाल झांताराम जवंजाळ सरळसेवा ०३-१०-१९८० ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३१-१०-२०३८ शिका पदोन्नत 


अनिल लक्ष्मण पवार सरळसेवा २४-१०-१९७२ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३१-१०-२०३० fs पदोन्नत 
विजय आत्माराम पाटील सरळसेवा २४-०४-१९७२ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३०-०४-२०३० 


संजयकुमार सावंतराव माळी| सरळसेवा ०१-०६-१९७३ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३१-०५-२०३१ शिका 


9 Sh STARTS पांडुरंग कुंभार सरळसेवा २२-०५-१९७२ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३१-०५-२०३० 
विनोद मधुकर भदाणे सरळसेवा ०३-०२-१९७४ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | २९-०२-२०३२ 


विश्वनाथ रघुनाथ सातपुते सरळसेवा ०१-०६-१९७६ 09-90-2009 | ०१-१०-२००७ | ३१-०५-२०३४ शड 


le ered विवेक त्रिबक बडे सरळसेवा ०७-०५-१९७१ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ ३१-०५-२०२९ पदोन्नत 


श्री.मरतकुमार शंकरराव सरळसेवा ३१-०५-१९७५ अ.जा ०१-१०-२००७ | ०0१-१०-२००७ 39-04-2033 
बाविस्कर 
सुंदरदास सुखदेवराव भगत| सरळसेवा १७-०४-१९७२ ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३०-०४-२०३० i 


aa 7 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १११/आस्था-१, दिनांक २२/०४/२०२२ 


शासकीय 
कर्मचाऱ्याचे नाव 


नियम ३ (२) 
(ब) नुसार 
ज्येष्ठता 

क्रमांक 


परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 


सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


संबंधित 
पदावरील 
नियुक्तीचा मार्ग 


=a 


श्री. राहुल उमाकांत वसईकर 


धन्यकुमार दत्तात्रय 
बारवकर 


देवेद्र सखाराम पवार सरळसेवा 


१७ प्रमोद पांड्रंग बनगोसावी 


श्री. प्रशांत प्रेमसुख सोनग्रा 
श्रीमती सुषमा निशांत 
गायकवाड (जुने नाव सुषमा 
आनंद ओव्हळ) 


श्रीमती विभावरी प्रकाशा वैद्य 


श्री. राजेंद्र हिरालाल राजपूत सरळसेवा 


श्रीमती शुभांगी अमोल रामपुरे सरळसेवा 
बाबासाहेब मारुती थोरात सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 
सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


सरळसेवा 


जन्म दिनांक सेवानिवृत्तीचा 


दिनांक 


8 é 


०१-१०-२००७ ०१-१०-२००७ ३०-०६-२०३५ 
१४-१०-१९६९ वि.मा.प्र ०१-१०-२००७ ०१-१०-२००७ ३१-१०-२०२७ 


०५-०६-१९८२ ०१-१०-२००७ ०१-१०-२००७ ३०-०६-२०४० 


शी — 


१४-०६-१९७७ 


१०-१०-१९७९ ०१-१०-२००७ ०१-१०-२००७ ३०-१०-२०३७ 


१०-०१-१९६९ वि.जा ०१-१०-२००७ ०१-१०-२००७ ३१-०१-२०२७ 


मानेची विळी २३-११-१९८२ Sd 09-90-2009 | 09-90-2009 | ३०-११-२०४० 


०१-०५-१९७७ डइ्‌.मा.व ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३०-०४-२०३५ 


yet  । नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा शैक्षणिक अर्हता 
(दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक ं 
प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
दिनांक वर्ष) 


पदोन्नत 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १११/आस्था-१, दिनांक २२/०४/२०२२ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 


वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 
= ९ 
श्री, प्रदीप सुरेश वळवी ee 
२६ श्रीमती अश्विनी अविनाश घुगे सरळसेवा २९-१०-१९७५ SB) | ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ | ३१-१०-२०३३ 
(जुने नांव अश्विनी ए. 
उगलमुगले) 
न . | | | | शिश 
२८ श्रीमती संध्या GATT सरळसेवा २२-०९-१९८२ भ.ज.(क) ०१-१०-२००७ | ०१-१०-२००७ ३०-०९-२०४० 
सापटणेकर 
sa TTA as! 
A Rone gaa 
Asa ३ [Werte 
नहलसुनर डा 
ASTANA 
FAA GE 


नियम 3 (2) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३ (२) (अ) । ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 

(ब) नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील = | (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 

ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 

क्रमांक दिनांक वर्ष) 

९ 

oe 
A Rar cau 
aT 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १११/आस्था-१, दिनांक २२/०४/२०२२ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी 


नियम ३ (२) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक yet  । नियम ३ (२) (अ) | ज्येष्ठतेचा सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता 
(ब) नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील = | (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 

ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 

क्रमांक दिनांक वर्ष) 


ae : 8 
सिव्हील) 


a el र 


Ta ATT aE TERE 


) 
9 Ra aa a cae | AER 
सिव्हील) 


aaa aaa ERY TT Ecc 


४४ श्री.प्रांजल प्रमोद पाटील सरळसेवा १४-०५-१९८५ इ.मा.व ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ | ३१-०५-२०४३ बी.ई.(सिव्हीलो/ 
एम.टेक (सिव्हील) 


श्री.सागर सतिठा तायडे सरळसेवा १८-०७-१९९० ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ | ३१-०७-२०४८ बी.ई.(सिव्हीलो/ 
एम.टेक. (स्ट्रक्वरल 
इंजिनिअरींग) 


४६ श्रीमती प्रिया दिनकर पुजारी सरळसेवा ०८-१०-१९९० अ.जा. ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ | ३१-१०-२०४८ बी.ई.(सिव्हील)/ 
एम.टेक. (स्ट्रक्चर) 


aaa TA aaa [ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. १११/आस्था-१, दिनांक २२/०४/२०२२ 
परिशिष्ट-अ 
संवर्गाचे नाव:- सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी:- एस-२० : ५६१००-१७७५०० 
सहाय्यक कार्यकारी अभियंता यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी. 


नियम ३ (२) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक प्रवर्ग  । नियम ३ (२) (3) सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक अर्हता शेरा 
(ब) नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील = | (दिनांक-महिना-वर्ष) नुसार संवर्गात दिनांक दिनांक 
ज्येष्ठता नियुक्तीचा मार्ग प्रत्यक्ष रुजू (दिनांक-महिना- 
— दिनांक 


श्री.पियुष धनऱ्याम लोखंडे सरळसेवा ०४-११-१९८६ अ.जा ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ | ३०-११-२०४४ 3. 
एम.टेक. (एसडीईई) 
शं a ह. 
एम.टेक. 


श्रीमती रुपाली अश्विन पाटील सरळसेवा ०३-०५-१९८५ ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ ३१-०५-२०४३ बी.ई.(सिव्हील) 
लग्नापूर्वीचे नाव रुपाली 
श्रीकांत सराफ) 


शान्ती सेक सुकरस्तर [wars 55208... 
करक (शकला 
भर ककल 


श्रीमती रंजना एकनाथ दळवी सरळसेवा २९-०८-१९८७ अ.ज. ०१-०४-२०१६ | ०१-०४-२०१६ ३१-०८-२०४५ | बी.टेक.(सिव्हील 
एम. टेक. (सिव्हील 


